आर्थिक वर्ष सन २०१९, मागणी क्र. बी-३, 
मुख्य लेखाशिर्ष क्र. ३०५६ - देशांतर्गत जल 
वाहतूक (३०५६००५५) अंतर्गत अनुदान 
वितरण करण्याबाबत 


शासन निर्णय 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पीएलएन ०८९९/प्र.क्र. २२३/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक :- २७ सप्टेंबर, २०१९ 


बाचा :- (१) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र. पीडीई ०६०६/प्र.क्र. १२/बंदरे-२, दिनांक :१०.१०.२००६ 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अंदाज-२०.११/प्र.क्र. ९३/२०११/अर्थसंकल्प-३, 
दि. ६.५.२०११ 
(३) वित्तिय नियंत्रक-नि-मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र मेरिटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
ममेबो/मुकाअ/लेखा-२/२५५, दि. ८.८.२०११ 


शासन निर्णय :- सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षाकरीता लेखाशिर्ष क्र. "मागणी क्र. बी-३, लेखाशिर्ष 
३०५६- देशांतर्गत जल वाहतूक, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमांना सहाय्य, (०१) सागरी मंडळास 
(मेरीटाईम बोर्डास) सहायक अनुदान (०१) (०२) जल आलेखन सर्वेक्षण ब संशोधन (राज्ये) (योजनांतर्गत) 
(३०५६ ०० ५५), ३१ सहायक अनुदान" या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला रु. २०.०० 
लाख (रुपये बीस लाख फक्त) इतका निधी खालील प्रमाणे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
यांचेकडे वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. कामाचे/योजनेचे नाव रक्‍कम (रुपये) 
१ सर्वेक्षण पथकाकरिता सर्वेक्षणासाठी (Hypack Software) ४,००,०००/- 
उपकरणे खरेदी करणे 
२ सर्वेक्षण पथकाकरिता ४ Rugged Laptops उपकरणे १६,००,०००/- 
खरेदी करणे 
एकूण - २०,००,०००/-_ २०,००,०००/- 


२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोड यांनी वितरीत निधी खर्च करतांना शासन निर्णय 
वित्त बिभाग दि. ६.५.२०११ मधील अटींचे पालन करावे. 


३. हा शासन निर्णय नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांच्या सहमतीने वित्त विभागाचा अनो. संदर्भ क्र. 
३१६/११/व्यय-८, दिनांक १५-०९-२०११ अनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


D:\kini\nidhi mukt\3056\4 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०११०९२७१३४२३२००१ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, (gluse 

“शश. 


( अं.शा. घाग ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रतिः- 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई (५ जादा प्रतींसह) 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई 
महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई - 32 
नियोजन विभाग (का.१४६१), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
अवर सचिव (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
निवडनस्ती (बंदरे-२) 


D:\kini\nidhi mukt\3056\5 


